मोटार वाहन विभागातील प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी यांच्या विनंती बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी ०१२१/प्र.क्र.१२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २० जानेवारी २०२१ 


शासन sear - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) आणि ४ (५) मधील तरतुदींनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची विनंतीनुसार त्यांच्या नावासमोरीळ स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव बदलीपूर्वीची पदस्थापना बदलीनंतरची सुधारीत 
पदस्थापना 
| १_| २ ३ शिकला आशा 
श्री. अभय देशपांडे मुंबई (प.) पनवेल 
२ | ath. राजाभाऊ गिते अमरावती कोल्हापूर 


२. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत 
कालावधीत रुजू होऊन पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास 
सादर करावा. 

2. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२१०१२०११४८५३७४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK UTTAMRAO © 
POKALE : 


(दिपक पोकळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३. मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


02९8८ 
n=DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


233223 


शासन Sea क्रमांकः एमव्हीडी ०१२१/प्र.क्र.१२/परि-४, दिनांक २० जानेवारी २०२१ 


४. मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

६. महालेखापाल , (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/रायगड/कोल्हापूर 
१०.प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (प)/अमरावती/पनवेल/कोल्हापूर 
११. संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्त यांचे मार्फत) 

१२. निवड नस्ती (परिवहन-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


